जलसंपदा विभागातील अभियांत्रिकी सेवेतील उत्कृष्ट 
अभियंत्यांना सन २०२० या वर्षाकरिता वैयक्तिक व सांघिक 
पुरस्कार देण्याबाबत..... 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : पुरस्कार-२०२२/प्र.क्र.१२/गो.का. 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : ०५ डिसेंबर, २०२३ 
वाचा : जलसंपदा विभाग,शासन निर्णय क्र.पुरस्कार-२०१५/प्र.क्र.२१/२०१५/गो.का.,दि.१७.७.२०१५. 
शासन निर्णय :- 


जलसंपदा विभागामार्फत राज्यातील जास्तीत जास्त जमीन सिंचनाखाली आणण्यासाठी व विविध 
प्रयोजनासाठी आवश्‍यक असलेली पाण्याची निकड भागविण्यासाठी विविध प्रकल्पांचे बांधकाम करुन त्यांचे 
व्यवस्थापन केले जाते. असे प्रकल्प निर्माण करताना व विविध योजना राबविताना विभागातील अभियंत्यांचे 
तांत्रिक तसेच प्रशासकीय कौडल्य पणाला लागते. आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करुन राज्यातील 
प्रकल्पांची उभारणी करताना अनेक अभियंत्यांमध्ये उत्कृष्ट कार्यपद्धती, वैयक्तिक कौशल्य व विशेष 
गुणवत्ता आढळून येते. san अभियंत्यांचा राज्याच्या विकासातील महत्वाचा वाटा व योगदान विचारात 
घेऊन, त्यांच्या उत्कृष्ट कामाचे कौतुक व्हावे व त्यांना प्रोत्साहन मिळावे या हेतुने विभागातील उत्कृष्ट 
अभियंत्यांना वैयक्तिक प्रशस्तीपत्र व सन्मानचिन्ह तसेच कार्यालय/पथक यांना सन्मानचिन्ह देऊन त्यांचा 
गौरव करण्यासाठी “वैयक्तिक व सांघिक पुरस्कार” देण्याची योजना संदर्भाधीन शासन निर्णयान्वये सुरू 
करण्यात आली आहे. 
2 जलसंपदा विभागातील विशेष गुणवत्तेसह उल्लेखनीय कामगिरी केलेल्या खालील अभियंत्यांचा व 
कार्यालयाचा सन २०२० साठी वैयक्तिक व सांघिक पुरस्कार प्रदान करुन गौरव करण्याचा निर्णय घेण्यात 
आला आहे :- 


वैयक्तिक पुरस्कार :- 


संवर्ग (गटवारी) समितीने शिफारस केलेल्या अधिकाऱ्याचे नाव, पदनाम व 
कार्यालय 


मुख्य अभियंता/ अधीक्षक अभियंता (१) | श्री.निलेश गुरुनाथ भोईर, अधीक्षक अभियंता (स्थापत्य) 
दक्षता पथक, पुणे परिमंडळ, पुणे. 


कार्यकारी अभियंता (१) श्री.सचिन कुंडलिक पवार, कार्यकारी अभियंता (स्थापत्य) 
मुख्य अभियंता (AM), जलसंपदा विभाग, पुणे. 
उप अभियंता (9) नामनिर्देशन प्राप्त नाही. 


कनिष्ठ अभियंता/शाखा अभियंता (२)  श्री.मंगेठ त्रि.त्रिफळे, कनिष्ठ अभियंता, 
लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण, नागपूर. 


शासन निर्णय क्रमांकः पुरस्कार-२०२२/प्र.क्र.१२/गो.का. 


सांघिक पुरस्कार :- 
कार्यालय/पथक जिगांव प्रकल्प, ता.नांदुरा, बुलढाणा पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, बुलढाणा 
(पुरस्कृत संख्या-२) 


3. सदर अभियंत्यांना प्रहास्तीपत्र व गौरव चिन्ह समारंभपूर्वक प्रदान करण्यात येईल.निवड झालेल्या 
अभियंत्यांच्या सेवापुस्तकात संबंधित विभाग प्रमुख/कार्यालय प्रमुखांनी “प्रशास्तीपत्र देवून गौरव करण्यात आला” 
अशी नोंद घ्यावी व तसे संबंधितांना कळवावे. 


४. सांघिक पुरस्कारासाठी रु.१ लक्षचा खर्च “ मागणी क्र. आय-३, २७०१, मोठे व मध्यम पाटबंधारे-८०- 
सर्वसाधारण (००१) संचालन व प्रशासन- (एक ) तांत्रिक नियंत्रण व पर्यवेक्षण, (०१) पाटबंधारे विभाग - योजनेतर- 
कार्यालयीन खर्च” या लेखाश्रीर्षाखाली टाकण्यात यावा व संबंधित मुख्य अभियंता/ अधीक्षक अभियंता यांनी तो 
मंजूर तरतुदीतून भागवावा. 


ष्‌. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२३१२०५१७१३२३९४२७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
UDDHAV RABHAJI तान WATER SOURCES 


4.20=05b3ca49b9a0a924fd4d8743e6e254e742308f02108527986e098afc2720 


£30, postalCode=400032, 
serialNumber=2D80774C9ED65ECA9BE69006934BFB5C4CA32ABODC1A2EC5746 
398458BDF1C37, cn=UDDHAV RABHAJI DAHIPHALE 


(उद्धव र. दहिफळे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत: 


—O 


मा.राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य यांचे सचिव, राजभवन, मुंबई. 
मा. सभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद यांचे खाजगी सचिव,महाराष्ट्र विधानमंडळ, मुंबई. 
मा. अध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा यांचे खाजगी सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ, मुंबई. 
मा.उपसभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद यांचे खाजगी सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ , मुंबई. 
मा.उपाअध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा यांचे खाजगी सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ, मुंबई. 
मा.विरोधी पक्षनेता,महाराष्ट्र विधानपरिषद/विधानसभा,यांचे खाजगी सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ, 
मुंबई. 
सर्व सन्माननीय विधानसभा सदस्य/विधान परिषद सदस्य, महाराष्ट्र विधानमंडळ, मुंबई 
मा.मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
) मा.उपमुख्यमंत्री (जलसंपदा), महाराष्ट्र राज्य यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
१०) मा.उपमुख्यमंत्री (वित्त व नियोजन), महाराष्ट्र राज्य यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
मा. मुख्य सचिव यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
१२) अपर मुख्य सचिव (जलसंपदा)/सचिव (लाक्षेवि)//सचिव (प्रकल्प समन्वय), जलसंपदा विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई यांचे स्वीय सहायक. 
१३) महासंचालक/सर्व कार्यकारी संचालक, जलसंपदा विभाग. 
१४) महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई. 
१५) सर्व मुख्य अभियंता/ अधीक्षक अभियंता, जलसंपदा विभाग. 


बीट ee २७ ee ३2 


८८0 


22  & 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः पुरस्कार-२०२२/प्र.क्र.१२/गो.का. 


१६) सर्व सह/उपसचिव, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय मुंबई. 
१७) सर्व पुरस्कार प्राप्त अभियंता. (संबंधित प्रादेशिक कार्यालय प्रमुखांमार्फत) 
१८) गोपनीय कार्यासन संग्रहार्थ. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


